चंद्रपूर जिल्हयातील मुल येथे नव्याने निर्माण 
करण्यात" आलेले उप विभागीय पोलीस अधिकारी 
कार्यालय कार्यान्वित करणेबाबत 


- महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 

शासन निर्णय क्रमांक टीदीसी २७१०/१७१/प्र क्र ४४३/पोल-३ 

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
। दिनांक ९ जून, २०११ 
| वाचा :- 
१) शासन तिर्णय गृह विभाग क्रमांक अपीओ ३१०९/८२६/प्र क्र ३४०/पोल-३ दिनांक 
३०/१२/२००९ 
२. पोलीस महासंचालक, यांचे पत्र क्र पोमसं २६अ/४७/चंद्रपूर (मुळ उपविभाग कार्या ) 
/१५८/४७ दिनांक ०७/०६/२०१० 


शासन. निर्णय :- ी । 
न वर उल्लेखित क्रमांक १ येथील दिनांक ३०.१२.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये 
पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर यांचे आस्थापनेवर " मुल "- येथे उपविभागीय 'पोलीस अधिकारी . 
कार्यालय निर्माण करण्यात आले असून त्याकरिता १ पोलीस उपअधिक्षक, १पोलीस 
उपनिरिक्षक, १ पोलीस हवालदार, १ पोलीस शिपाई, २ चालक पोलीस नाईक, २ वरिष्ठ 
श्रेणी लिपिक व १ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक अशी एकूण ९ पदे निर्माण करण्यात आलेली 
आहेत. या शासन निर्णयाद्वारे " मुल " येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय सुरु . 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. a 
मुल ' येथे नवीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय निर्माण करण्यात 
आल्यामुळे पुर्वीच्या उप विभागांतर्गत असलेली पोलीस ठाणे व नवीन उपविभागांतर्गत 
असलेली पोलीस ठाणे परिशिष्ठ " अ " मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रातील. '  । 
हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात येत असून 
त्याचा संगणक सांकेताक २०११०६०९१६२७५८००१ असा आहे. न 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल:यांचे आदेशानुसार व नावाने 


(प्र.मो. वानखडे). 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन . 
प्र्त । , 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) विशेष पोलीस महानिरिक्षक, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर 
३) &पोलींस अधीक्षक, चंद्रपूर 7 
४) निवड नस्ती (पोल-३) 


CADOCUME~1\new\LOCALS~1\Temp\d.Lotus.Notes.Data443 


शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांक टीटीसी २७१०/१७१/प्र क्र vey aier-§ 


दिनांक ९ जूत, २०११ 


परिशिष्ट " ar" : 


मुल येथे नवीन उपविभांगीय पोलीस कार्यालय निर्माण करण्यात आल्याने 
पुर्वीचे उपविभाग व नवनिर्मित मुल उपविभागांरतंगत येणारी पोलीस ठाणे दर्शविणारा 


तक्षता 


« 


| 
कार 


: 
। नवनिमित पोलीस उपविभाग मूल _सूल 


लाठी 272 

धोबा _ 
उमरी .पोतदार । 

ia} = 
. सिदेवाटी | 


पोभूर्णा . | 


CADOCUME~!\new\LOCALS~I\Temp\d. Lotus:Notes.Data443 


